राज्यातील मान्यताप्राप्त अंशत: अनुदानित 
प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व 
अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी 
रोखीने अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-१२१९/११५/टीएनटी-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० 032, 
दिनांक:- १७ फेब्रुवारी, २०२१ 


१. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दिनांक-३१.१०.२००५. 

. शासन निर्णय, वित्त विभाग, अंनियो-१००७/१८/सेवा-४, दिनांक-०७.०७.२००७. 

३. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, क्र.अंनियो-१००६/(२३/०६)/माशि-२, 
दिनांक-२९.११.२०१०. 

४. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.सवेआ-१००८/(५२१/०८)/माशि-२, 
दिनांक-१२.०६.२००९. 

५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अंनियो १०१०/प्र.क्र.६७/सेवा-४, दिनांक-१४.१२.२०१० 

६. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.अंनियो-३४१८/प्र.क्र.२२/टीएनटी-६ 
दिनांक-२१.०६.२०१९ 


A) 


प्रस्तावना - 


संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाच्या सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी 
किंवा त्यानंतर नियुक्‍त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू 
करण्यात आली आहे. तसेच संदर्भाधिन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये राज्य शासकीय 
कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती विहित 
केलेली आहे. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, 
उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १०० टक्के अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांसाठी संदर्भाधिन क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती 
वेतन योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती विहित केलेली आहे. संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील शासन 
निर्णयान्वये राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा 
तसेच अध्यापक विद्यालयांतील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार 
सुधारीत वेतन संरचना लागू करण्यात आलेली आहे. तसेच संदर्भाधिन शासन निर्णय क्रमांक ६ अन्वये 
राज्यातील जिल्हापरिषदेच्या शाळेतील शिक्षक व मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन १२१९/११५/टीएनटी-३ 

माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १०० टक्के अनुदानित पदावरील शिक्षक व 
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या 
कर्मचाऱ्यांच्या सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी स्तर-२ मध्ये जमा करण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित 
करण्यात आलेली आहे. तथापि, अंशत: अनुदानित खाजगी शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 
भविष्य निर्वाह निधी किंवा राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना लागू 
नसल्याने ६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी रोखीने अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय- 

राज्यातील मान्यता प्राप्त अंशात: अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक 
विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी किंवा राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन अथवा 
परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना लागू नसल्याने दिनांक ०१.०१.२००६ ते ३१.०३.२००९ या 
कालावधीमधील ६ व्या वेतन आयोगाच्या फरकाची थकबाकी एकरकमी रोखीने अदा करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. पूर्व तपासणीच्या अभावी काही थकबाकी चुकीने परिगणित होण्याची शक्यता आहे आणि ती 
अतिप्रदान म्हणून ठरल्यास त्याची नंतर वसुली करावी लागेल. यासाठी प्रत्येक कर्मचाऱ्याला त्याच्या 
सुधारित वेतन संरचनेत वेतननिश्चिती करण्यापूर्वी सोबतच्या जोडपत्रानुसार असे लेखी वचनपत्र द्यावे 
लागेल की, वेतनाच्या निश्चितीमुळे काही जास्त रक्कम जमा झाली असे आढळून आल्यास ती भविष्यात 
देय होणाऱ्या रकमेशी समायोजित करुन अथवा इतर प्रकारे शासनास परत करील. 


३. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४१/२०२०/सेवा-९, 
दिनांक-१३.१२.२०२० अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०२१७१७१२३६७९२१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Imtiyaz 
Mushtaque Kazi , 
(इम्तियाज काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मुख्यमंत्र्याचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन १२१९/११५/टीएनटी-३ 
३. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 
४. सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 
५. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
६. विधानसभा/विधानपरिषद विरोधी पक्ष नेता 
सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई 
. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक 
९. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
११. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२. शिक्षण संचालक प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 
१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर 
१५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 
१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१७. लेखाधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, मुंबई/नागपूर/पुणे/औरंगाबाद 
१८. मुख्य अधिकारी, सर्व नगरपालिका/नगरपरिषदा 
१९. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ) 
२०. सर्व अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक) 
२१. शिक्षण निरीक्षक (उत्तर/दक्षिण/पश्चिम), मुंबई 
२२. अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२३. निवड नस्ती (टीएनटी-३) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन १२१९/११५/टीएनटी-३ 


वचनपत्र 


क ee असे वचन देतो की, महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (सुधारीत वेतन) नियम, २००९ मधील तरतुदींशी विसंगत वेतननिश्चितीच्या परिणामी किंवा पुढे 
वेतननिश्चितीमध्ये विसंगती आढळून आल्यामुळे मला अतिप्रदान झाल्याचे निदर्शनास आल्यास ते 
भविष्यात मला प्रदान करण्यात येणाऱ्या रकमेतून समायोजित करून किंवा इतर प्रकारे शासनास परत 
करीन. 


ठिकाण- 
दिनांक- सही, 
नाव- ___________ 


पदनाम- 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


